राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांतील एकूण 
२९५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कौटुंन्या ११२३/प्र.क्र.१७/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२३ 


पहा : १) कौटुंबिक न्यायालय, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, ठाणे, अकोला, बुलडाणा, रायगड-अलिबाग, 
परभणी यांची विविध दिनांकाची पत्रे 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३. 


प्रस्तावना : 

कौटुंबिक न्यायालय, अधिनियम १९८४ च्या कलम ३ अन्वये, मा. उच्च न्यायालयाकडून वेळोवेळी प्राप्त 
प्रस्तावांनुसार, सन १९८९ पासून राज्यात विविध ठिकाणी कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. 
सद्यस्थितीत राज्यात २६ ठिकाणी एकूण ४१ कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विधि व 
न्याय विभागाच्या विविध दिनांकांच्या शासन निर्णयांन्वये राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांकरीता पदनिर्मिती करण्यात 
आली असून, सदर न्यायालयांमध्ये सद्यस्थितीत एकूण २९५ अस्थायी पदे आहेत. सदर अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२३ 
पासून पुढे सुरु ठेवण्याबाबत संदर्भ क्र. १ येथील पत्रांन्वये प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले आहेत. संदर्भ क्र.२ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार सदर पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 
राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांतील एकूण २९५ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर अस्थायी पदांचा कौटुंबिक न्यायालयनिहाय तपशिल विवरणपत्र-अ प्रमाणे आहे. 
३. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये-(०१)(०२) प्रमुख 
न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, संकेतांक २०१४ ०३४१, ०१- वेतन" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर 
होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०२.२०२३ द्वारे प्रशासकीय विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१५११३८५५३४१२ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


NITIN V JIWANE: 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति :- 
१. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
३. मा. प्रमुख न्यायाधीशा/न्यायाधीश, सर्व कौटुंबिक न्यायालये 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२३/प्र.क्र.१७/का-९ 


५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
. विधिव न्याय विभाग कार्यासन-२३,२४,२५, 

निवडनस्ती- कार्या.९. 


one ७ -€ 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२३/प्र.क्र.१७/का-९ 


शासन निर्णय क्र. कोटुंन्या-११२३/प्र.क्र.९७/का.९ दि. १५/०३/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र-अ 


राज्यातील कौटुंबिक न्यायाळयांतील मुदतवाढ देण्यात आलेल्या अस्थायी पदांचा तपशिल 


(९) कोटुंबिक न्यायालय, मुंबई 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात या शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
१ न्यायाधीश  17171]_3ै]|| ९ फसोव्ही-१०९१/१०२२/(११६) ११,दि.११.८.१९९२ 
२ | विवाह समपदे % फसोबी १०९१/१०२२/(११६)९, दि. १८.५.१९९३ 
३ | लघुलेखकरग्रेड-१) १ फसीव्ही-१०९१/१०२२/(११६) ११,दि.११.८.१९९२ 
४ | लघुलेखक (ग्रेड-३) g फसीबी १०९१/१०२२/(११६)९, दि. १८.५.१९९३ 
ण २ पीआरसी ४७८५/४५/(२)११, दिनांक ३०/८/१९८९. 
६ | redex १ फसीव्ही-१०९१/१०२२/(११६) ११,दि.११.८.१९९२ 
७ | सहायक शिरस्तेदार a 
८. jer | 8 फसोबी१०९०/६९८/(१०६)/९, दि.१८.२.१९९३ 
९ ।लिपिक GQ पीआरसी ४७८५/४५/(२)११, दिनांक ३०/८/१९८९, 
एचसीटी १०८८/३८/११,दि.२१.७.८८, 
एफसीबी १०९१/१०२२/(११६)९, दि. १८.५.१९९३ 
१० | अभिसाक्ष लेखनिक १ फसीव्ही-१०९१/१०२२/(११६) ११,दि.११.८.१९९२ 
११ । बेलिफ २ PATA १०९१/१०२२/(११६)९, दि. १८.५.१९९३ 
१२ | हवालदार १ फसीव्ही-१०९१/१०२२/(११६) ११,दि.११.८.१९९२ 
१३ | उद्बाहनचालक g पीआरसी ४७८९/११५८/(१७७)११, दि,१९.७.१९९० 
gy शकि रि पीटी १०८८/३८/११,दि.२१.७.८८, 
एफसीव्ही-१०९१/१०२२/(११६) ११,दि.११.८.१९९२ 
WHET १०९१/१०२२/(११६)९, दि. १८.५.१९९३ 
१५ |पहारेकरी | पीआरसी ४७९०/१०९७/(२६३)९,दि.१५/१/१९९७ 
१६ |सफाइंगारा || ९ डा 
'एकूण पदे : २९ (एकोणतीस) 


(२) कोटुंबिक न्यायालय, पुणे 


पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णय 


क्रमांक व दिनांक 


'पदसंख्या 


अधिक्षक 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२३/प्र.क्र.१७/का-९ 


2 ee 
ot PAT ९०९०६०८/९०॥/२ २९८ २३ 
सहाय्यक शिरस्तेदार फसोपी १०९४/१०२/(७)नऊ, दि.१७.८.१९९६ 
अभिसाक्षलेखनिक [९ 


१ 
१० | कनिष्ठ लिपिक २ फसीपी १०९४/१०२/(७)नऊ, दि.१७.८.१९९६ आणि 
सीआरसी ४७८५/४५/(९)अकरा, दि.३.१.१९८९ 


र 
"न... ae 
i 
ccs ९ 
सफाईगार | 


'एकूण पदे : १८ (अठरा) 


(३) कोटुंबिक न्यायालय, नागपूर 
पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णय 


क्रमांक व दिनांक 
सोआरसो ४७९२/५०८/(५२)११, दि.२१.५.१९९२, 
एफसीएन १०९९/६७२/(८५)का-११,दि.१६.१.२००६ 


१ न्यायाधीश 


र 


2 fe) |पहारेरी | q 


११ 


आर ४७९०/१०९७/(१६३)-का-११ 
पी ४७९२/५०८/(५२)११, दि.२१.५.१९९२, 
एफसीएन १०९९/६७२/(८५)का-११,दि.१६.१.२००६ 


एकूण पदे : ९६ (सोळा) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२३/प्र.क्र.१७/का-९ 


(४) कौटुंबिक न्यायालय, औरंगाबाद 


पदसंख्या 


एकूण प 


पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
पी ४७९२/५०८/(५२)/११,दिनांक २१ मे १९९२. 


सोएफसी १०९७/(१६३)/९, दिनांक १५/१/१९९७ 


: ०९ (नऊ) 


(५) कोटुंबिक न्यायालय, ठाणे 


अ.क्र. 'पदनाम पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात या शासन निर्णय 
क्रमांक ब दिनांक 

१ न्यायाधीश 11|| ९ कौटुन्या-१११६/प्र.क्र.५९/२०१६/९,दिनांक०२.०७.२०२० 

२ विवाह समुपदेश २. |. -- | 

३ लघुलेखक(उच्च श्रेणी) १ |... -- | 

¥ । लघुलेखक(निम्न श्रेणी) १ |... -"- | 

ष्‌ शिरस्तेदार g नं 

डु सहायक शिरस्तेदार १ |... -- | 

ष्‌ अभिसाक्ष लेखनिक 1 -- | 

द लिपिक १ फसीएम१००९/प्र.क्र.१०३/का-नऊ,दिनांक१८.०१.२०१० 
१ कौटुन्या-१११६/प्र.क्र.५९/२०१६/९,दिनांक०२.०७.२०२० 

७ वाहक ह. ee चा तस्य 

८ हवालदार १ |... -"- | 

९ Re | १ फसीएम१००९,/प्र.क्र.१०३/का-नऊ,दिनांक१८.०१.२०१० 

'एकूण प १३ (तेरा) 


(६) कोटुंबिक न्यायालय, अमरावती 


'पदसंख्या 


पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णय 


क्रमांक ब दिनांक 


_शिपाईपहारेकरी__ | फसीसी.१००२/४१६/(१०३)/नऊ, दिनांक०६.०१.२००९ 


शाबास हो ee 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२३/प्र.क्र.१७/का-९ 


(७) कोटुंबिक न्यायालय, अकोला 
पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णय 


क्रमांक व दिनांक 


फसली र००२४१६/९०७नकादनक०2०5२ 
२ [शिपिइफारकी र स्स स्प 


) 


(८) कोटुंबिक न्यायालय, नाशिक 
पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णय 


क्रमांक व दिनांक 
TART OTRO AR PAAR OO 
'एकूण पदे : ०४ (चार) 


(९) कोटुंबिक न्यायालय, कोल्हापूर 
पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णय 


क्रमांक व दिनांक 


Ue निमाण करण्यात आलेल्या शासन निणेयाचा 
क्रमांक व दिनांक 


र 
र 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२३/प्र.क्र.१७/का-९ 


(22) कोटुंबिक न्यायालय, नांदेड 


पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
२०१२/प्र.क्र.१६/का.नऊ, दि.२४ जून, २०१३ 


९१. न्यायाधीश __ | १ 
२. |विवाहसमुदेशक॒ | १ | “7 | 


re 


*““४ | Ww 


ह. |... आ... 
72 re आक्का 
Se rrr क. 
2 क ee 
“औक re ee 


र 
एकूण पदे : ९१२ (बारा) 


A|N|Nw!]nw|w 


id 
~S 
CI 
HH 


(९२) कोटुंबिक न्यायालय, लातूर 


पदसंख्या | पदे निमाण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा 
क्रमांक ब दिनांक 
१. |न्यायाधाश | ९१ FA १११५/प्रक्र १८९/का.-९, दि.२०.०७.२०१६ 
२. विवाहसमुदेशी | 
र 
४. |सहायकअधक्ष | १ | "0 6 ||| | 
were seam) |e 


+} " Me aL 


mM 


६. ।लघुलेखक(मिम्श्रेण) | 8 


Wantage : ९१९२ (बारा) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२३/प्र.क्र.१७/का-९ 


अ.क्र. पदनाम 


waa 


सहायक अधिक्षक 


उच्चश्रेणी) 


विवाह समपदेश 


लघुलेखक 
ण 


g 

वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक 3 
3 


_शिपाई-पहारेकरी__ 
| RT 


(९३) कौटुंबिक न्यायालय, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी 


पदसंख्या पदे निर्माण करण्यात या शासन 
प्रति । एकूण निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
न्यायालय 
g ४ । कोटुंन्या १९१६/प्र.क्र.८६/का.-९,दि.१५.०६.२०१७ 
g % = 
g % क 
g % Say 
7 a 
+ = 
१२ |... -- 11 
१२ |... -"- | 
१२ ¥C 
एकूण प ४८ (अड्डेचाळीस) 


(१४) कोटुंबिक न्यायालय, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, 


अ.क्र. पदनाम 


waa 


सहायक अधिक्षक 


(उच्चश्रेणी) 


विवाह TOU क 
वरिष्ठ लिपिक 


g 
g 
लिपिक-टंकलेखक ३ 
३ 


लघुलेखक 
ण 


_शिपाई-पहारेकरी__ 


| RTT 


बळलढाणा व भंडारा 


पदसंख्या पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन 
प्रति । एकूण निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
न्यायालय 
g ९ | कोटुंन्यार११६/प्र.क्र.२२२/का-९,दि.१८.०८.२०१७ 
g ९ |... -- | 
g ९ ee 
g ९ OF ग 
ह लि 
२ र्‍णणणणणणएटणणणणणणणणणणण 
याशा 
याशा 
१२ १०८ 
'एकूण प १०८ (एकशे आठ) 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या ११२३/प्र.क्र.१७/का-९ 


(९५) कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर, नवी मुंबई 
पदसंख्या | पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णय 


क्रमांक व दिनांक 


(९६) एकूण अस्थायी पदे (१ ते ९१५) : २९५ (दोनशे पंच्याण्णव) 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


